त; 


शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात 
विनाअनुदानित तत्वावर पदविका औषधनिर्माणझास्त्र 
अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू करणे व विद्यमान 
पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
पदविका औषधनिर्माणझ्ारत्र अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.₹.५०.६५१३८८/शा६9)/२०२३/॥॥-ा(-५) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:-३१ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- १) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/डी.फार्म./पीसीआय मान्यता/२०२३-२४/६१९, दि.२७/०७/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात 
विनाअनुदानित तत्वावर पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू करणे व विद्यमान 
पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील पत्रान्वये त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ व ब” मध्ये नमूद संस्थेला राज्यात विनाअनुदानित 
तत्वावर पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरू करणे व विद्यमान पदवी 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम करण्यास खालील 
अटी व इशातींच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. प्रपत्र तपशील एकूण 
संस्था 


Annexure-A | राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन | ६ 
संस्था सुरू करणे. 


axe) 


2| Annexure-B | विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका thal 
औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करणे. 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


षु व 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


शासन निर्णय क्रमांक: .E.No.651388/HTED/2023/MHT(TE-5) 


. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी 


विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 


मर्यादित राहील. 
शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. 
तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 
सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आवर्यक आहे. 


. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या मानकाप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा पुर्ण करुन देण्यास संस्था 


पुर्णपणे जबाबदार राहील असे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 

संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱ्यक ते प्रक्रिया शुल्क व संचीत 
ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेज्लीर बाबींची पूर्तता करावी. 


. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा 


नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती yoo नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 


निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 
शुल्क नियामक प्राधिकरण/झासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या शिक्षण 
शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल SCRA 
(प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई 
करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/फार्मसी 
कौन्सिल ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्याना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

Vir संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 

याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 
संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


१६. 


2. 


शासन निर्णय क्रमांकः .£E.No.651388/HTED/2023/MHT(TE-5) 


ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत HSS नोंदणी 
शुल्क अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या 
शासन मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश शौक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रवेश प्रक्रियेत 


करण्याची कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७३११८३६३५५६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


०८ A A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANITA PRAMOD 


TUMMULWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4a2a38bd3219cb07837653760d3739e 
p RA M O D 645909c87e1f590a4c48ac5be90c246e8, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=39BOAF455329387CB15636BD3 


T U M M U LWA R 6438437C8ADACC592042C2DF9B77B49900199 
6D, cn=ANITA PRAMOD TUMMULWAR 


(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 

संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ- 
गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 


नवी दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, एआयसीटीई, दुसरा मजला, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग, नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरींग (इनआयटीआयई) कॅम्पस, विहार 
OH, पवई, मुंबई - ४०००८७. 


१०. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निणंय क्र.ए.०.651388/1॥२70)/2023/0॥॥'(॥7-5) 
दि:- 31 जुलै, 2023 
Annexure - A 
List of New D. Pharmacy (Un-aided) Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Sr. | DTE | PCI | Institute Name and Address | Institute Institue District Name Region Program Affiliating Course Course Intake Intake Remark 
No. | Code | Code Status Autonomy Name Name Board/ Name Status | Approved | Approved 
(Aided/ Status University by PCI by PCI 
Un-aided) A.Y. 2022- | A.Y. 2023- 


1 NEW National College of Pharmacy, |Un-aided |Non- Nagpur Nagpur Post H.S.C. — |Maharashtra 
Nagpur-440025. Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (D. |of Technical 
Pharm) Education 
2 | NEW Chandrapur College of Un-aided |Non- Nagpur Post H.S.C. — |Maharashtra 
72 |Pharmacy, Padoli-442406 Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (D. ।० Technical 
Pharm) Education 


23 24 
ai Pharmacy |Un-aided 0 60 New D. 
Pharmacy 
Institute 
ai 0 60 
3 NEW Angel College of Pharmacy, Un-aided |Non- Pune Post H.S.C. — |Maharashtra 
Hadapsar-41 1028. Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (D. jof Technical 
Pharm) Education 


Pharmacy |Un-aided New D. 
Pharmacy 
Institute 

वि णि 

ति 

_ शि 

ळं 


New 1). 
Pharmacy 
Institute 


4 | NEW New Women's College of Un-aided |Non- aj Pune Post H.S.C. — |Maharashtra 
Pharmacy, Kolhapur City- Autonomous Diploma in State Board 
416012. Pharmacy (D. |of Technical 
Pharm) Education 
5 NEW AIMS College of Pharmacy, Un-aided |Non- Tha Mumbai Post H.S.C. | |Maharashtra 
Vadavali, Kalyan-421306 Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (D. ।० Technical 
Pharm) Education 
NEW JK College of Pharmacy, Un-aided |Non- i i Aurangabad |PostH.S.C. |Maharashtra 
7 Limbala, Hingoli Autonomous Diploma in State Board 
Pharmacy (D. ।० Technical 
Pharm) Education 


1of1 


शासन TAU क्र.ए.४०.651388/॥॥ए)/2023/0॥1'(॥॥१-5) दिः- 31 जुले, 2023 
Annexure - 3 
List of New 1). Pharmacy Course (Un-aided) in Existing Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Institute Institue Program Course Course Intake Intake 
Status Autonomy Name Board/ Name Status | Approved | Approved 
(Aided/ Status University by PCI by PCI 
Un-aided) A.Y. 2022- | A.Y. 2023- 
23 24 


Karmayogi Tatyasaheb Bondre |Un-aided |Non- Buldhana Amravati st H.S.C. | Maharashtra Un-aided 
4060 Institute Of Pharmacy, Chikhli, Autonomous i ai State Board 


Dist. Buldhana 443201 arma . {of Technical 
Education 


1of1 


Remark 


New Course 
D. Pharmacy 


